राज्य सागरी आणि जलमार्ग वाहतूक समिती (State 
Maritime & Waterway Transport Committee) 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.एमआयएस ०५२४/प्र.क्र.३७/बंदरे-२ 
दिनांक:-०४ सप्टेंबर २०२४ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. एमआयएस-०५२४/प्र.क्र.३७/बंदरे-२, दि.२७.०६.२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय दि.२७.०६.२०२४ मधील राज्य सागरी आणि जलमार्ग वाहतूक 
समिती (State Maritime & Waterway Transport Committee) गठीत केलेल्या समितीमध्ये खाळील 
नमुद सदस्यांचा समावेश करण्यात येत आहे. 


१) अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण - सदस्य 
२) प्रधान सचिव (उद्योग), मंत्रालय, मुंबई - सदस्य 
३) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यांचा प्रतिनिधी - सदस्य 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०४११३५३४१९२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NILIMA MAHADEV 
KAMBLE 


(निलीमा कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रती, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.उप मुख्यमंत्री (गृह), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः VAM AGT ०५२४/प्र.क्र.३७/बंदरे-२ 


५) मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

६) मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

७) सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८) मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

९) मा.उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

qo) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

११) मा.विरोधी पक्षनेता ( विधानपरिषद ) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

१२) मा.संसद सदस्य ( महाराष्ट्र राज्य) 

१३) मा.विधानसभा सदस्य (सर्व ) 

१४) मा.विधानपरिषद सदस्य (सर्व ) 

१५) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय , मुंबई. 

१६) अपर मुख्य सचिव, परिवहन व बंदरे विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८) प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग 
) 
) 
) 


YS ae wee 


१९) प्रधान सचिव, मत्स्यव्यवसाय विभाग 
२०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड 
२१) निवड नस्ती (बंदरे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


